राज्य कामगार विमा सोसायटीचे वित्तीय 
नियम व प्राधिकार तयार करणेकरीता समिती 
गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२३/प्र.क्र.१६०/राकावि-२ 
१० वा मजला, गोकूळदास कू ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीचे sa विषयक कामकाज हाताळण्याकरीता 
सोसायटीचे स्वतंत्र वित्तीय नियम व प्राधिकार नसल्याने सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र शासनाचे नियम व प्राधिकार 
तसेच राज्य कामगार विमा महामंडळ, दिल्ली यांयाकडीळ नियम अवलंबिण्यात येतात. मा. सचिव-२ 
(सा.आ.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०७/०८/२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या 
अंतर्गत लेखा शाखेच्या आढावा बैठकीत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य मिडानसाठी तयार करण्यात 
आलेल्या Operational Guidelines for Financial Management च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य कामगार 
विमा सोसायटीचे स्वतंत्र वित्तीय नियम व प्राधिकार तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याअनुषंगाने 
महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीचे स्वतंत्र वित्तीय नियम व प्राधिकार तयार करण्याच्या दृष्टीने 
समिती स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य मिडानसाठी तयार करण्यात आलेल्या Operational 


Guidelines for Financial Management च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीचे स्वतंत्र 
वित्तीय नियम व प्राधिकार तयार करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


प्न सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सह सचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई उपाध्यक्ष 
3 | सह संचालक (लेखा), आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई सदस्य 
8 | प्रादेशिक संचालक(1691018| DirectoTo कामगार विमा विमा महामंडळ, मुंबई सदस्य 
५ | आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई सदस्य 

संचालक (वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई सदस्य 
७ | संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई सदस्य 
८ | वैद्यकीय अधिक्षक, रा.का.वि.रुग्णालये, अंधेरी, मुंलुंड, वरळी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२३/प्र.क्र.१६०/राकावि-२ 


९ । वैद्यकोय प्रशासन अधिकारी, मुंबई, पुणे सदस्य 

| 90 | ० | सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय सदस्य 

११ १ | सहायक संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई सदस्य सचिव 
2. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे राहील :- 


(१) महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या Rules & Regulations Annexure-D मधील नियम ६ 
(0२) नुसार Bye-Laws तयार करणे. 

(२) महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीकरीता वित्तीय नियम व प्राधिकार तयार करणे. 

(३) महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या आस्थापना, खरेदी, वैद्यकीय सेवा व लेखा विषयक 
कामकाजाची नियमावली तयार करणे. 

(४ उपरोक्त समितीची महिन्यात किमान एकदा बैठक घेण्यात येईल किंवा आवश्‍यकतेनुसार त्यामध्ये 
वाढ करता येईल. 

(4) सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी बैठकीस उपस्थित राहिल्यास त्यांना महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा 
सोसायटीच्या निधीतून शासन नियमाप्रमाणे मानधन व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

(६) बैठकीचे इतिवृत्त कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात येतील. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११४२७५०७८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

H A N D RA KA N T 2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90b 
edd57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H A R | D A S WA D F serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51D 
E8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, 
cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.12.01 15:23:57 +05'30" 


( चंद्रकांत ह. वडे ) 
अवर सविच, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२३/प्र.क्र.१६०/राकावि-२ 

४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सहसचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

) अप्पर आयुक्त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, मुंबई, 

) सहसंचालक (लेखा), लेखा व कोषागारे, सा.आ.वि., महाराष्ट्र शासन, 
१०) संचालक (वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 


vo 


) 
99) संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

१२) सर्व वैद्यकीय अधिक्षक, रा.का.वि.रुग्णालये, 

१३) वैद्यकीय अधिक्षक, रा.का.वि. महामंडळ, आदर्श रुग्णालय, अंधेरी 

१४) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, मुंबई/पुणे/नागपूर 

१५) सहा.संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 

१६) निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


